RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd.No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२०, २०१६ / आषाढ २३-२९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जून २०१६ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १ ९ ६०. 

क्रमांक स्मारक -२०१४/ प्र. क्र . ९५ / सां . का . ३. - ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक (यात 
यापुढे ज्याचा असे स्मारक असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्र विषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महा . 
१२ ) या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक 
संरक्षित असल्याचे जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्याची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन 
महिन्याच्या आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल , आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी 
अशा प्रकारची हरकत मा . प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा 
विचार करील. 

अनुसूची 
स्थान : निगुडवाडी, गट नं . ३८ 

तालुका : संगमेश्वर 

जिल्हा : रत्नागिरी 


. 


स्मारकाचे नाव 


मालकी 


: महिपतगड 
: सरकारी 
: महिपतगड हा किल्ला मैमतगड या नावानेही ओळखला जातो. किल्ल्याला एकूण नऊ बुरुज दोन माच्या 


तपशील 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०१६/ आषाढ २३-२९, शके १९ ३८ 


अनुसूची 


स्थान : निगुडवाडी, गट नं. ३८ 


तालुका : संगमेश्वर 


जिल्हा : रत्नागिरी 


व दोन दरवाजे आहेत . किल्ल्याच्या अंतर्भागात भवानीमाता देवी , हनुमान मंदिर व शंकराचे मंदिर यांचे 
अवशेष व दोन पाण्याच्या टाक्या आहेत . किल्ल्यावर तीन तोफाही आहेत . या व्यतिरिक्त किल्ल्यावर 
अनेक इमारतींचे पाये व एक बांधलेला तलाव आहे. या किल्ल्याची फारच कमी ऐतिहासिक माहिती 
ज्ञात असली तरी किल्ल्याची बांधणी व आतील अवशेष लक्षात घेता हा किल्ला शिवकालीन किंवा 

मराठेशाहीत बांधला असावा असे दिसते . 
संरक्षित करावयाचे : क्षेत्रफळ १२ हेक्टर ६३ आर . 

स्मारकाचे क्षेत्रफळ . 
संरक्षित करावयाचे एकूण 

: एकूण क्षेत्रफळ १२ हेक्टर ६३ आर. 
क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) 
संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या.- पूर्व : शिव मौजे कुंडी 

पश्चिम : सर्वे नंबर ३ ९ ; 
दक्षिण : सर्व्हे नंबर ३ ९ ; 
उत्तर 

: सर्व्हे नंबर ३ ९ . 


चतुःसिमा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १४-२० , २०१६ / आषाढ २३-२९, शके १९ ३८ 


TOURISUM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai, 400 032 , dated 27th June 2016 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No. Smarak 2014 /C.R.95 /Sanka- 3. — Whereas the Government ofMaharashtra is of the opinion 
that the ancient and Historical monument described in the Schedule appended hereto 
( hereinafter referred to as “ the said monument” ) should be a protected monument . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of Section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two months notice of its intention to declare 
the said monument to be a protected monuments ; 

Any person interested in the said monument may , within two months of the date of 
publication of this notification in the Official Gazette, may raise , objection to the proposed 
declaration of the said monument to be a protected monument ; 

Any such objection which may be received by the Principle Secretary, Tourisum and Cultural 
Affairs Department, Mantralaya , Annex, Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid 
period will be considered by the Government . 

Schedule 


Locality : Nigudwadi Survey 

No. 38 . 


Taluka : Sangameshwar 


District : Ratnagiri 


: Mahipatgad 


Name of the monument 

to be protected . 
Ownership 
Particulars 


: Government 
: Mahipatagad was known as Maimatgad in Medieval times . 

The Fort has in all nine Bastions, two lower Forts 
(Machine ) and two gatway . Inside the Fort are remains 
of temples dedicated to Bhavanimata Devi, Hunuman and 
Shiva . There are also two rock - cut water cisterns, one 
built lake and plinths of many structures. Although not 
much more history is known about the Fort, considering 
the construction work and temple remains, it seems that 
this Fort was built in Maratha Raj. 
Area : 12 Hector 63 Are . 


.. 


Mesurment of the 

monument to be Protected 
Total area (including the 
Monuments ) to be Protected 

Boundaries. 


: Area : 12 Hector 63 Are 


East : Boundary of Shiv Muje Kundi ; 
West : Survey Number 39 ; 
North : Survey Number 39 ; 
South : Survey Number 39 . 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


